आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम  (Aspirational 
District Programme) अंतर्गत "गुणवत्ता क्रमांक" 
(Performance Ranking) सुनिश्चित करण्यासाठी 
अधिकारी नेमणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण -२०१९/ प्र.क्र .११६/ एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा:- १) अवर सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे दि. २५ जुलै, २०२२, 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीती आयोग, संसद मार्ग नवी दिल्ली यांचे दि. २३/०८/२०२१ 


शासन परिपत्रक 


आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम (Aspirational District Programme) अंतर्गत "गुणवत्ता क्रमांक" 
( Performance Ranking) सुनिश्चित करण्यासाठी धोरण "तीन-टप्प्यात राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. 


२. आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत नंदूरबार, उस्मानाबाद, वाशिम व गडचिरोली या जिल्ह्यांचे "गुणवत्ता 
क्रमांक" (Performance Ranking) उन्नत होण्याकरीता नीती आयोगाकडून उन तयार करण्यात आलेल्या "Champion 
of Changes" या डेडाबोर्डवर वेळेवर अपेक्षित तपासणीसह "सांख्यिकीय आकडेवारी" (Statastical Data) सादर 
करण्याबाबत टप्पा १ (Stage-9), टप्पा २ (Stage-2) बाबत प्राधान्याने या सुधारित प्रणालीची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता आकांक्षित जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक यांची नेमणूक करण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी नीती आयोगाकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यशाळा तसेच या कार्यक्रमांशी 
संबधित कामकाज काळजीपुर्वक हाताळावे. सुधारित प्रणालीची प्राधान्याने अंमलबजावणी करावी तसेच केलेली 
कार्यवाही व आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाची प्रगती याबाबत आकांक्षित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, नीती आयोग, नवी 
दिल्ली, नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई तसेच या विभागास वेळोवेळी अवगत करावे. 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२२१४१००४८१२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL EDUCATION 
DEPARTMENT, postalCod 0032, st=I ht 


2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd 1a51789c7ed 1 ed4f4fce865eda3495969F7 
7097089, 


MUNDHE Cn काक 
(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज भवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 


३. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१९/ प्र.क्र .११६/ एसडी-६ 


४. मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान भवन ,मुंबई, 
५. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा, विधान भवन, मुंबई, 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान भवन ,मुंबई, 

७. मा. विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधान सभा,विधान भवन, मुंबई, 

८. मा. मंत्री, (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 

९. अ.मु.स. नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई, 

१०. सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई, 

११. आयुक्त, शिक्षण पुणे, 

१२. जिल्हाधिकारी, नंदूरबार/ उस्मानाबाद/ वाशिम, 

१३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई, 

१४. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे, 
१५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१७. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

१८.शिक्षणाधिकारी, प्राथ./माध्य.,नंदूरबार, 

१९. शिक्षणाधिकारी, प्राथ./माध्य., उस्मानाबाद, 

२०. शिक्षणाधिकारी, प्राथ./माध्य., वाशिम, 

२१.शिक्षणाधिकारी, प्राथ./माध्य., गडचिरोली. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


